राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून आयपीएचएस कार्यक्रमांतर्गत 
डायलेसिस युनिट व बर्न वार्डसाठी 
लागणाऱ्या औषधे व साधन सामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०५/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ जुले, २०१९. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ खरेदीकक्ष/ 
डायलेसीस युनिट खरेदी/१५००-१५०४/ २०१९, दिनांक १८ जून, २०१९. 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक २९ मे, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 


अनुदानातून आयपीएचएस कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील डायलेसिस युनिट व बर्न वार्डसाठी 


लागणाऱ्या औषधे व साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास अंदाजित रक्‍कम 


रु.६८०.५८ लक्ष रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती 


आराखडयामध्ये आयपीएचएस अंतर्गत अनुदान मंजूर झालेले आहे. सदर प्राप्त अनुदानातून 


राज्यातील डायलेसिस युनिट व बर्न वार्डसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या औषधे व साधन सामुग्री खरेदी 


करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास अंदाजित रक्कम रु.६८०.५८ लक्ष रकमेस प्रशासकीय मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०५/आरोग्य -७ 


मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी शासनास सादर 


केलेला आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबत अनुदान 


व खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.:- 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Sr. | FMR Code Name of Head Approved Budget in} Procurement 
no | PIP 2019-20 PIP in 2019-20 Proposal 
(In Lakhs) (In Lakhs) 
1 FMR Code | Procurement of Consumables & 
1.1.6.6 reagents for Dialysis & Burn 851.00 680.58 
Wards 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल Dialysis Consumables 
ह. Name of Medicines & Required nae all ck पली 2 Total Amt. = (In 
No काळे for Each item (In per District Rs.) Approx 
i Dialysis Rs.) requirement i 
Consumables 
1 AV Fistula Needle No.16 14.3 80000 1144000 
2 AV Fistula Needle No. 17 1 19.55 40000 782000 
3 Haemodialysis blood tubing 1 42.8 70000 2996000 
Haemodilyser Sixe F5 480 15000 7200000 
Haemodilyser Sixe F6 525 50000 26250000 
| 6 | Haemodilyser Size F8 1 598 15000 8970000 
कॅ, ( Double tumenesthereraa te’ ||, ee” || ogg 2500 3125000 
Patient 
Ea Triple turnenCatneraraa ce गील. कजत 2500 3750000 
Patient 
Le Center line daual lumen Each new 1200 500 600000 
catheter 7 ft Patient 
10 Center line Triple lumen Each: new 1200 शिका 1080000 
Catheter 7 ft Patient 
11 Diasafe filter 1 2000 1500 3000000 
12 Transduser protector 1 10 40000 400000 
13 Haemodlalysis concentrate 351.68 3000 1055040 
solution A (10 Lit can) 
14 P D Connection Set 425 4000 1700000 
15 Potassium free Haemodialysis 100 4000 400000 
concentrate solution A 
is : . ‘ For 100 
16 Citisterile solution 5 lit Rae 4672 1200 5606400 
Dialysis 
Total 68058440 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०५/आरोग्य -७ 


4) 


वरील प्रशासकीय मान्यता खालील अटीं व शतींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


सदर बाबींच्या खरेदीची आवश्यकता / मागणी याची शाहानिझा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू बाबीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
सदरहू बाबीचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींवरच निविदा प्रक्रिया 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 


उतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर 
बाबींची खरेदी केळी जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले 
न्युनत्तम दर विचारात घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व 
त्यानूसार निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या 
संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात 
यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. 


सदर बाबींबाबत पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य fafadar (specification) असल्याची खात्री 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०५/आरोग्य -७ 


६) सदरहू बाबीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर 
केलेल्या कृती आराखडयामध्ये सन २०१९-२० साठी उपलब्ध करुन दिलेल्या लेखाशिर्ष 
FMR Code १.१.६.६ अंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या रु.८५१.०० लक्ष इतक्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची निविदा प्रक्रिया प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित 
कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


७ तसेच, या बाबींची feet (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८) संपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


qo) निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


११ सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/ 
प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


आणि सदरहू कार्यक्रम राबविणाऱ्या कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन 


मधील अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०५/आरोग्य -७ 


विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार 


सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 201906201054526117 असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jamsher 
Samsher 
Tadavi 


Digitally signed by Jamsher Samsher 
Tadavi 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15 
¢9826781 deSdaa02a4ecf339fb1d0559ab 
9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3b 
ea18f6d46feab420783e 1 2f260504f402b5 
4de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2019.07.16 12:17:33 +05'30' 


(ज. स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


